सन 2029-22 या आर्थिक वर्षाकरीता राष्ट्रीय 
छात्रसेना योजना (ira) याकरीता २२०४- 
००१६ या लेखाशिर्षाअंतर्गत निधी वितरीत 


करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र:- राछासे २६२१/प्र.क्र.9६/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ सप्टेंबर, २०२१. 
वाचा :- 


शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र:- राछासे २६२१/प्र.क्र.9६/क्रीयुसे-३, 
दि. ०८ सप्टेंबर, २०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


राज्यातील राष्ट्रीय छात्रसेना कार्यालयांना सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी राष्ट्रीय 


छात्रसेना योजने अंतर्गत (अनिवार्य) २२०४-००१६ या लेखाशिर्षाखालील उपशिर्ष ०६-दूरध्वनी, 
विद्युत व पाणीशुल्क, १३- कार्यालयीन खर्च, १४- भाडे पट्टी व कर, २१-पुरवठा व GAM या 
उद्दीष्टांखाली मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी go टक्के प्रमाणे निधी वितरीत करण्यास 
वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे रकाना क्र. ४ मध्ये नमूद 


केल्यानुसार निधी वितरीत करण्यास संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


(रू. लाखात) 
अ.क्र. | उपशिर्ष / उद्दीष्ट मंजूर तरतूद वितरीत करावयाची तरतूद 
१ २ ३ 8 
१. | उपशिर्ष ०६-दूरध्वनी, विद्युत व पाणीशुल्क, | रू. ७०.०० रू. ४२.०० 
२ १३-कार्यालयीन खर्च, रू. १००.०० रू. ६०.०० 
३. | १४-भाडेपट्टी व कर, रू. ८०.०० रू. ४८.०० 
४. | २१-पुरवठा व सामग्री रू. ९००.०० रू. ५४०.०० 


२. याअनुषंगाने खालील तक्त्यातील रकाना क्र. ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तरतूद वितरीत करण्यात 


आली आहे. 
अ.क्र. | उपशिर्ष / उद्दीष्ट मंजूर तरतूद | वितरीत करवयाची | वितरीत करण्यात | वितरीत करावयाची 
एकूण ६० टक्के तरतूद | आलेली तरतूद तरतूद 

१ २ ३ 8 4 & 

१. | उपशिर्ष ०६-दूरध्वनी, | रू. ७०.०० रू. ४२.०० रू. २८.०० रू. १४.०० 
विद्युत व पाणीशुल्क, 
१३-कार्यालयीन खर्च, | रू. १००.०० रू. ६०.०० रू. ३५.०० रू. २५.०० 
१४-भाडे पट्टी वकर, | रू. ८०.०० रू. ४८.०० रू. ३२.०० रू. १६.०० 
२१-पुरवठा व सामग्री । रू. ९००.०० रू. ५४०.०० रू. २२५.०० रू. ३१५.०० 


सदर्भाधीन शासन निर्णयातील अन्य आदेश तसेच लागू राहतील. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राछासे २६२१/प्र.क्र.9६/क्रीयुसे-३ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२१०९१५११२०२२९६२१ असा 


आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Swati Madh 
RNMENT OF MAHARASHTRA, 


Swati Madhukar Nanal 
(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मा. मंत्री, (क्रीडा व युवक कल्याण) मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

२. मा. राज्यमंत्री, (क्रीडा व युवक कल्याण) मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
३. अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय SAGA संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 

७. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

८. वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई 

९. सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (संचालनालयामार्फत) 
१०. निवडनस्ती (क्रीयुसे-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


